RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ५३ ] 


गुरूवार , ऑक्टोबर ४ , २०१८ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ९ ५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६०. - सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ( जाहिरातीस प्रतिबंध आणि 
व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन ) अधिनियम, २००३ महाराष्ट्र राज्यास 
लागू असताना, त्यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 


१-२ 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी मा . राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


राजेन्द्र ग . भागवत , 
सचिव (विधि विधान ), 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६० . 
( मा . राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार 
आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन ) अधिनियम , २००३ महाराष्ट्र राज्यास लागू 

असताना , त्यात सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ( जाहिरातीस प्रतिबंध 
आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन ) अधिनियम , २००३, महाराष्ट्र 
राज्यास लागू असताना, त्यात सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकोणसत्तराव्या वर्षी, 
याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


२००३ चा 

३४ . 


२००३ चा 


१ . 


~ 


या अधिनियमास, सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ( जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य संक्षिप्त नाव. 
व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन ) ( महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ , असे म्हणावे. 


३४ . 


भाग चार - ९५-१ 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑक्टोबर ४ , २०१८ / आश्विन १२, शके १९ ४० 


“ 


.. 


. 


सन २००३ चा 


८४ क . 


२२. 


४ . 


- 


. 


“ 


सन २००३ चा 

२ . सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ( जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि 
अधिनियम क्रमांक 

उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन) अधिनियम , २००३ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम " 
३४ याच्या कलम 
३ ची सुधारणा. असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ मध्ये , खंड (ङ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल: 

( ङङ ) “ हुक्का बार ” याचा अर्थ, अशी आस्थापना जिथे लोक एकत्र येऊन सामुदायिक हुक्का 
किंवा नार्गिले ( गुडगुडी ) जे प्रत्येकाला दिले जाते, यातून तंबाखूचे धुम्रपान करतात , असा आहे ; ". 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 
३४ यात नवीन 

कलम ४ 
समाविष्ट करणे. 
हुक्का बारवर बंदी . या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणतीही व्यक्ती 

स्वतःहून किंवा 

इतर 
कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने , खाद्यगृहाच्या जागेसह कोणत्याही जागी हुक्का बार सुरू करणार नाही किंवा 
चालवणार नाही. 

स्पष्टीकरण.- “ खाद्यगृह ” या शब्दप्रयोगास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ याच्या कलम २ १९५१ चा 

च्या खंड ( ५ अ ) मध्ये त्यास जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल. ”. 
सन २००३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या, कलम १२ मधील पोट -कलम (१ ) मधील , 
अधिनियम क्रमांक 

( एक ) खंड ( ख ) मध्ये, “ आहे ; " या मजकुरानंतर "किंवा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
३४ याच्या कलम 
१२ ची सुधारणा. 

( दोन ) खंड ( ख ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

( ग ) जिथे कोणताही हुक्का बार चालविण्यात येत आहे ; ". 
सन २००३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 
३४ यात नवीन 

कलम १३ अ 
समाविष्ट करणे. 
जप्तीचा अधिकार . 

“ १३ क . जर, राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या सहायक पोलीस निरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा 
नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यास, कलम ४ क च्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे 
किंवा करण्यात येत आहे असे वाटण्यास कारण असेल तर, त्याला हुक्का बार साठीची साधने किंवा 

वापरलेले कोणतेही पदार्थ किंवा साहित्य जप्त करता येईल . ” 
सन २००३ चा 

६ . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम २१ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 
३४ यात नवीन 

कलम २१ अ 
समाविष्ट करणे . 
हुक्काबार 

जी कोणी व्यक्ती, कलम ४ क च्या तरतुदींचे उल्लंघन करील ती एका वर्षापेक्षा कमी 
चालविण्याकरिता नसेल परंतु , तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि पन्नास हजार रुपयांपेक्षा 
शिक्षा. 

कमी नसेल परंतु , एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढ्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल. ”. 
सन २००३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 
३४ यात नवीन 

कलम २७ 
समाविष्ट करणे. 


५ . 


“ २१ क . 


७ . 


~ 


कलम ४ 
खालील अपराध 


२७ क . 


कलम ४ क खालील अपराध हे दखलपात्र असतील. ”. 


दखलपात्र असणे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTORSHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


